RNI No. MAHBIL / 2009 / 29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ७ , अंक ३३ ] ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २३ , किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


COMMISSIONER FOR CO - OPERATION AND REGISTRAR OF CO - OPERATIVE 

SOCIETIES , MAHARASHTRA STATE , PUNE 


Order 


No. URB / 1.S.A. / Nilangekar Bank / Liquidation / 2021 / 1596. - In exercise of the powers conferred 
upon me by the Maharashtra Co - operative Societies Act , 1960 , I Anil Kawade , Commissioner for 
Co - operation and Registrar of Co - operative Societies , Maharashtra State , Pune hereby order the 
winding up of the affairs of Dr. Shivajirao Patil Nilangekar Urban Co - operative Bank Ltd. , Nilanga , 
Dist . Latur , Maharashtra under section 110 - A ( 1 ) ( ii ) read with section 103 of the Maharashtra 
Co - operative Societies Act , 1960 and appoint Shri S. S. Kulkarni , Assistant Registrar , Co - operative 
Societies , Taluka Nilanga , Dist . Latur as Liquidator of Dr. Shivajirao Patil Nilangekar Urban 
Co - operative Bank Ltd. , Nilanga , Dist . Latur , Maharashtra , to conduct the affairs of the said bank 
as per the powers exercisable u / s . 105 of Maharashtra Co - operative Societies Act , 1960 . 


The liquidator should submit quarterly progress report of Liquidation Proceedings to the 
undersigned and under intimation to Deposit Insurance and Credit guarantee Corporation . 


Pune , 
dated the 16th July 2021 . 


ANIL KAWADE , 
Commissioner for Co - operation and 
Registrar of Co - operative Societies , , 

Maharashtra State , Pune . 


( 
१ 
) 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 

पोलीस आयुक्त कार्यालय , औरंगाबाद 

वाहतूक अधिसूचना 
क्रमांक पो.आ. / वा . अधिसूचना / २०२१ - ९७०.- ज्याअर्थी , औरंगाबाद शहर महानगरपालिका हद्दीतील कॅनॉट गार्डन परिसरातील सार्वजनिक 
वाहतूकीचे विनियम व नियमन करण्यासाठी तसेच नागरिकांच्या सुरक्षितता , जिवीतास धोका , अडथळा किंवा गैरसोय होऊ नये म्हणून औरंगाबाद 
महानगरपालिका हद्दीत मोटार वाहनांची संख्या , रस्त्यांची स्थिती , वाढती लोकसंख्या , औरंगाबाद शहर हे ऐतिहासिक शहर असल्याने शहरामध्ये येणारे 
पर्यटक , सहली इतर नागरिक यांची मोठ्या प्रमाणात कॅनॉट गार्डन परिसरात ये - जा असते , तसेच कॅनॉट परिसरात हॉटेल , रेस्टॉरन्ट , मोबाईल शॉपी , 
कपड्याची व इतर जीवनावश्यक वस्तुंची मोठी बाजारपेठ आहे व तो रहिवासी भाग असल्याने ग्राहक , विक्रेते , रहिवासी यांची जास्त प्रमाणात 
वाहनांवर ये - जा असते . सदर परिसरात रस्त्याच्या दोन्ही बाजुला वाहने लावल्याने इतर वाहनांना जाण्या - येण्यासाठी रस्त्याची रुंदी कमी होऊन 
वाहतूकीस अडथळा निर्माण होतो व वाहतूक कोंडी होते . त्यामुळे कॅनॉट परिसरातील रस्त्यावर पी -१ , पी -२ पार्कंगसाठी नियोजन करणे आवश्यक 
आहे , अशी माझी खात्री झालेली आहे . 

त्याअर्थी , मी डॉ . निखिल गुप्ता , पोलीस आयुक्त , औरंगाबाद शहर मला महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १ ९ ५१ ( १ ९ ५१ चा अधिनियम क्र .२२ ) चे 
कलम ३३ ( १ ) ( ब ) , सह मोटार वाहन कायदा , १ ९ ८८ ( १ ९ ८८ चा अधिनियम क्र . ५ ९ ) चे कलम ११५ व इतर प्राप्त अधिकारान्वये औरंगाबाद 
शहरात वाहतुकीसाठी खालीलप्रमाणे अधिसूचना काढीत आहे : 

कॅनॉट गार्डन परिसरातील खालील रोडवर पाकींग व्यवस्था ही पी -१ , पी -२ करण्यात येत आहे : 
( १ ) कॅनॉट गार्डन या बगीच्याचे चोहीबाजुच्या रस्त्याची बागेकडील ( आतील ) बाजु 
( २ ) कॅनॉट गार्डन या बगीच्याचे चोहीबाजुच्या रस्त्याची बागेच्या विरुद्धची ( बाहेरील ) बाजु - पी -२ . 

वरील रस्त्यावर मार्कीग केलेल्या जागेच्या आत फक्त दुचाकी व चार चाकी वाहनांच्या पार्कीगसाठी जागा उपलब्ध असल्यास 
पार्कीग करावी . 


-पी -१ . 


सदरची अधिसूचना ही अत्यावश्यक सेवा उदा . पोलीस , रुग्णवाहिका , अग्निशमन दल व तत्सम अत्यावश्यक वाहनांना लागु असणार नाही . 

या अधिसूचनेचा भंग करणारी व्यक्ती म.पो.का. कलम १३१ व अन्य फौजदारी कायद्यान्वये अपराधास पात्र राहील . तसेच प्रचलित मोटार 
वाहन कायद्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल . 

सदर अधिसूचना माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिनांक २ ९ जुलै २०२१ रोजी काढण्यात आली आहे . 


औरंगाबाद शहर , 
दिनांक २ ९ जुलै २०२१ . 


डॉ . निखिल गुप्ता , 
पोलीस आयुक्त , 

औरंगाबाद . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / का.क . १५६ / ज्ञानदीप को . / २०२१ / १४००. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका - यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ , व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते 
दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता शक्ती प्रदान करीत आहे 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिका - याचे नाव 

अधिका - याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . नानासाहेब दामोदर टेंबरे 

सहायक व्यवस्थापक विशेष वसुली व 

ठाणे व रायगड 

विक्री अधिकारी 
२ श्री . विजयकुमार धर्माजी चव्हाण सहायक व्यवस्थापक 

विशेष वसुली व 

पुणे व सातारा 

विक्री अधिकारी 
श्री . सुरेश विनायक पवार 

सहायक व्यवस्थापक 

विशेष वसुली व 

कोल्हापुर व सांगली 
विक्री अधिकारी 


अ.क्र . 


४ 


श्री . प्रमोद उत्तम बोराटे 


सहायक व्यवस्थापक 


पुणे व सातारा 


५ 


श्री . राहुल वसंत कासुर्डे 


सहायक व्यवस्थापक 


ठाणे व रायगड 


६ 


श्री . मोहन संपतराव गाढवे 


सहायक व्यवस्थापक 


सातारा व पुणे 


७ 


सौ . विशाखा प्रकाश खोपडे 


उप व्यवस्थापक 


मुंबई व ठाणे 


८ 


श्री . संजय बापू शिर्के 


सहायक व्यवस्थापक 


सातारा व सांगली 


९ 


श्री . 


राहुल लक्ष्मण साबळे 


सहायक व्यवस्थापक 


मुंबई व ठाणे 


. 


१० 


श्री . प्रशांत हणमंत नावडकर 


सहायक व्यवस्थापक 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


सातारा व पुणे 


११ 


श्री . विशाल विजय संकपाळ 


सहायक व्यवस्थापक 


सातारा व पुणे 


१२ 


श्री . सागर शंकरराव पोळ 


सहायक व्यवस्थापक 


ठाणे व मुंबई 


श्री . अनिल मारूती कदम 


सहायक व्यवस्थापक 


ठाणे व मुंबई 


१४ 


श्री . संजय रामचंद्र वाघ 


सहायक व्यवस्थापक 


सातारा व सांगली 


१५ 


सौ . रोहिणी विठ्ठल भोसले 


सहायक व्यवस्थापक 


सातारा व पुणे 


१६ 


श्री . नंदकुमार बाबुराव गायकवाड 


सहायक व्यवस्थापक 


सांगली व सोलापूर 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


अटी. 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखाली नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ 
मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील 
परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग 
अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी . व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिका - यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई " , असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 

( ९ ) वसुली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 

( ११ ) वसुली अधिका - याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन 
भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 

( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 
दिनांक १ ९ जुलै २०२१ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / का.क . १५६ / सप्तश्रृंगी को . / २०२१ / १३२२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे सप्तश्रृंगी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका - यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते 
दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता शक्ती प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिका - याचा हुद्दा 


( १ ) 


( ३ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका - याचे नाव 

( २ ) 
श्री . ज्ञानदेव संपतराव कुंभार 
श्री . धनराज देवराम नवले 
श्री . संतोष होनाजी गावडे 


१ 


व्यवस्थापक 


२ 


व्यवस्थापक 


३ 


व्यवस्थापक 


( ४ ) 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी * सोबत जोडलेल्या यादी 

प्रमाणे १६ जिल्ह्यांमधील 

९९ दाखल्यांसाठी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


श्री . दिपक मानसिंग मोरे 


व्यवस्थापक 


( टीप * .- जळगाव -४ , जालना -४ , अहमदनगर -११ , कोल्हापूर -२ , लातूर -४ , नांदेड -१ , उस्मानाबाद -४ , रत्नागिरी -११ , सांगली -१० , 
सातारा -२१ , सिंधुदुर्ग -१२ , सोलापूर -७ , औरंगाबाद -४ , पालघर -१ , धुळे -१ , बुलढाणा -२ असे एकूण ९९ ) 

अटी 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिका - यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ सप्तश्रृंगी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई " असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


11 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 

( ९ ) वसुली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 

( ११ ) वसुली अधिका - याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करण्याची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार 
प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 

( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


पुणे , 
दिनांक १३ जून २०२१ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / का.क . १५६ / शरदचंद्र ना.सह.पत. / २०२१ / १४८५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे शरदचंद्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , राजुरी या संस्थेच्या खालील अधिका - यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज 
वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिका - याचे नाव 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . महावीर अण्णु व्हनुरे 

वसुली अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे व अहमदनगर जिल्हा 
श्री . शफी अब्बास पटेल 

वसुली अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे व अहमदनगर जिल्हा 
श्री . पुंडलिक शंकर हाडवळे वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी मुंबई व ठाणे 
श्री . हमीद पापा जमादार 

वसुली अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे व अहमदनगर जिल्हा 


अ.क्र . 


अधिका - याचा हुद्दा 


अटी. 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्या खालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील 
परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग 
अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी . व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ' 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिका - यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ शरदचंद्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , राजुरी " , असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 

( ९ ) वसुली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


12 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 

( १० ) वसुली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 

( ११ ) वसुली अधिका - याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन 
भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 

( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 
दिनांक २७ जुलै २०२१ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


९ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A3902 ( i ) /2021.- The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name : 
Name and Designation 

Period 
1. Smt . A. H. Thakur , 

Ex - post facto sanction to the Maternity Leave for 
Civil Judge , Junior Division 

180 days from 1st June 2020 to 27th November 2020 
and Judicial Magistrate , First Class , suffixing holidays on 28th November 2020 and 29th 
Phaltan , Dist . Satara . 

November 2020 . 
On return from leave Smt . A. H. Thakur was reposted as Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Phaltan , Dist . Satara . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that Smt . A. H. 
Thakur would have continued to officiate as Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Phaltan , Dist . Satara had she not proceeded on leave during the above period . 


( II ) 


The Charge during the leave period of Smt . A. H. Thakur was kept with Smt . U. M. Vaidya , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Phaltan , Dist . Satara 
from 1st June 2020 ( B.O.H. ) till 30th November 2020 ( B.O.H. ) . 


Bombay , 
dated 27th July 2021 . 


N. G. GIMEKAR , 

Registrar , 
( Insp . II ) . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A1202 / 2021.— The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officer leave for the period mentioned against his name : 
Name and Designation 

Period 
1. Shri S. L. Anekar , 

Half pay leave for 60 days from 19th July 2021 
Principal district and Sessions Judge , to 16th September 2021 prefixing holiday on 
Nanded . 

18th July 2021 and suffixing holiday on 17th 
September 2021 with permission to leave the 
headquarter as peovided under rule 60 of 

Maharashtra Civil services ( Leave ) Rules , 1981 . 
On return from leave Shri S. L. Anekar , will be reposted as Principal District and Sessions 
Judge , Nanded . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that Shri S. L. 
Anekar , would have continued to officiate as Principal District and Session Judge , Nanded had 
he not proceeded on leave during the above period . 

( II ) 
The Charge during the leave period of Shri S. L. Anekar is kept with Shri S. S. Kharat , District 
Judge - 1 and A.S.J. , Nanded from 18th July 2021 to 31st July 2021 and with Shri K. N. Gautam , 
District Judge - 2 and A.S.J. , Nanded from 1st August 2021 to 17th September 2021 . 


Bombay , 
dated 27th July 2021 . 


N. G. GIMEKAR , 

Registrar , 
( Insp . II ) . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A1202 / 2021. — The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name : 
Name and Designation 

Period 
1 . Smt . Sanika S. Joshi , 

Child Care Leave for 15 days from 12th July 2021 to 
Judge , 

26th July 2021 prefixing holidays on 10th July 2021 
Family Court , Beed . 

and 11th July 2021 with permission to leave 
headquarter from 9th July 2021 ( A.O.H. ) till 27th 
July 2021 ( B.O.H. ) as provided under Government 

Resolution dated 23rd July 2018 . 
On return from leave Smt . Sanika S. Joshi will be reposted as Judge , Family Court , Beed . 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that Smt . Sanika 
S. Joshi would have continued to officiate as Judge , Family Court , Beed had she not proceeded on 
leave during the above period . 

( II ) 


The Charge during the leave period of Smt . Sanika S. Joshi is kept with Shri K. R. Patil , District 
Judge - 3 and Additional Sessions Judge , Beed from 9th July 2021 ( A.O.H. ) till 27th July 2021 
( B.O.H. ) . 


* Note : Necessary entry regarding grant of Child Care Leave has taken in Original Service 
Book of Smt . Sanika S. Joshi as per aforesaid Government Resolution . 

The account of Child Care Leave has been maintained as per prescribed format enclosed in 
Government Resolution dated 23rd July 2018 and the same has pasted in her original service 
book as well as in office record . 


Bombay , 
dated 27th July 2021 . 


N. G. GIMEKAR , 

Registrar , 
( Insp . II ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A1202 / 2021.- The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names : 


Name and Designation 


Period 


1. Shri R. R. Pondkule , 

the then Judge , 
Family Court , Kolhapur 
now Judge , Family Court , 
Amravati . 


Earned leave for 4 days from 10th May 2021 
to 13th May 2021 prefixing holidays on 8th May 
2021 and 9th May 2021 and suffixing holidays 
on 14th May 2021 to 16th May 2021 with 
permission to leave headquarter from 7th May 
2021 ( A.O.H. ) till 16th May 2021 ( A.O.H. ) . 


2. Smt . S. K. Keole , 

Principal District and Sessions Judge , 
Jalna . 


Ex - post facto sanction to the Earned leave for 
41 days from 10th May 2021 to 19th June 2021 
prefixing holidays on 8th May 2021 and 9th May 
2021 and suffixing holiday on 20th June 2021 
with permission to leave headquarters . 


3. Smt . Urmila S. Joshi - Phalke , 

Principal District and Sessions Judge , 
Amravati . 


Earned leave for 2 days i.e. on 12th May 2021 
and 13th May 2021 suffixing holidays on 14th 
May 2021 to 16th May 2021 with permission to 
leave headquarter from 11th May 2021 ( A.O.H. ) 
till 17th May 2021 ( B.O.H. ) . 


4. Shri A. I. Perampalli , 

Judge , Family Court , 
Sangli . 


Ex - post facto sanction to the Commuted leave 
for 18 days from 25th May 2021 to 11th June 
2021 suffixing holidays on 12th June 2021 and 
13th June 2021 . 


5. Smt . Netra A. Kank , 

Judge , Family Court , 
Ahmednagar . 


earned leave for 3 days from 2nd June 2021 to 
4th June 2021 suffixing holidays on 5th June 
2021 and 6th June 2021 with permission to 
leave headquarter from 1st June 2021 ( A.O.H. ) 
till 7th June 2021 ( B.O.H. ) . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on 
leave during the above period . 


II 


Name of the Judicial Officer 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period of 

concern Judicial Officers . 
Smt . A. S. Newase , District Judge - 6 , Kolhapur 
from 7th May 2021 ( A.O.H. ) till 16th May 2021 
( A.O.H. ) . 


1. Shri R. R. Pondkule 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , 


शके १ ९ ४३ 


Name of the Judicial Officer 


2. Smt . S. K. Keole 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period of 

concern Judicial Officers . 
Shri A. K. Tikle , District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Jalna from 7th May 
2021 ( A.O.H. ) to 16th May 2021 and from 31st 
May 2021 to 6th June 2021 , with Shri N. R. 
Pradhan , District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge , Jalna from 17th May 2021 to 
21st May 2021 and from 24th May 2021 to 30th 
May 2021 , with Shri S. S. Pallod , Ad - hoc district 
Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Jalna 
on 22nd May 2021 and 23rd May 2021 and with 
Shri A. L. Yawalkar , District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Jalna from 7th June 
2021 ( B.N. ) to 21st June 2021 ( B.N. ) . 


3 . 


Smt . Urmila S. Joshi - Phalke 


Shri S. S. Adkar , District Judge - 1 and 
Additional sessions Judge , Amravati from 11th 
May 2021 ( A.O.H. ) till 17th May 2021 ( B.O.H. ) . 


4. Shri A. I. Perampalli 


Shri D. P. Satawalekar , the then District 
Judge - 1 , and A.S.J. , Sangli from 25th May 2021 
( B.O.H. ) till 7th June 2021 ( B.O.H. ) and with 
Shri R. K. Malabade , District Judge - 1 and 
A.S.J. , Sangli from 7th June 2021 ( B.O.H. ) till 
14th June 2021 ( B.O.H. ) . 


5. Smt . Netra A. Kank 


Smt . M. V. Deshpande , District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , Ahmednagar . 


Bombay , 
dated 28th July 2021 . 


N. G. GIMEKAR , 

Registrar , 
( Insp . II ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ १३ 

THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE , MUMBAI 
No. CMM / A - 185 / LEAVE / 09 / 2021. — The Chief Metropolitan Magistrate , Mumbai , is pleased 
to grant the following Judicial Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr.No. 


Name and Designation 


Period of Leave 


Seventeen days Commuted Leave from 19th 
April 2021 to 5th May 2021 ( for Covid - 19 ) 


1. Shri . J. C. Dhengale , 

Metropolitan Magistrate , 
36th Court , Mumbai Central , 
Mumbai . 


On return from leave the above mentioned Judicial Officers are re - posted to their respective 
posts . 

Certified under rule 39 exception 2 ( 2 ) ( b ) ( i ) of M.C.S. ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on 
leave during the above period . 


Mumbai , 
dated 5th July 2021 . 


S. T. DANDE , 
I / c . Chief Metropolitan Magistrate , 

Esplanade , Mumbai . 


THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE , MUMBAI 
No. CMM / A - 185 / LEAVE / 11 / 2021. — The Chief Metropolitan Magistrate , Mumbai , is pleased 
to grant the following Judicial Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr.No. 


Name and Designation 


Period of Leave 


1. Shri . A. D. Ramteke , 

The then Additional Chief 
Metropolitan Magistrate , 
24th Court , Borivali , 
Mumbai . 


Three days Earned Leave from 15th July 2021 
to 17th July 2021 with permission to avail 
suffix Sunday on 18th July 2021 . 


On return from leave the above mentioned Judicial Officers are re - posted to their respective 
posts . 

Certified under rule 39 exception 2 ( 2 ) ( b ) ( i ) of M.C.S. ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on 
leave during the above period . 


Mumbai , 
dated 2nd August 2021 . 


S. T. DANDE , 
I / c . Chief Metropolitan Magistrate , 

Esplanade , Mumbai . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


ORIGINAL SIDE 


No. G / 769 / 818. — It is hereby notified that Shri Bhushan S. Tare , Master ( Adm . ) working on 
the establishment High Court , Original Side , Bombay shall stand retired on superannuation with 
effect from 31st July 2021 ( A.N. ) . 


High Court , Original Side 


By Order , 


Bombay , 
dated 31st July 2021 . 


S. M. KOCHEY , 
Registrar , Original Side , 

High Court , Bombay . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


ORIGINAL SIDE 


No. G / 769 / 819. — It is hereby notified that Smt . Vaishali P. Pandey , Master ( Adm . ) working on 
the establishment High Court , Original Side , Bombay shall stand retired on superannuation with 
effect from 31st July 2021 ( A.N. ) . 


High Court , Original Side 


By Order , 


2 


Bombay , 
dated 31st July 2021 . 


S. M. KOCHEY , 
Registrar , Original Side , 

High Court , Bombay . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


ORIGINAL SIDE 


No. G / 769 / 820. — It is hereby notified that the application for voluntary retirement of 
Mrs. Shubhashri S. Pathak , Private Secretary to the Hon'ble Judge , High Court , Original Side , 
Bombay has been accepted by the Hon'ble the Chief Justice . 

Mrs. Shubhashri S. Pathak , Private Secretary to the Hon'ble Judge , stands retired voluntarily 
with effect from 1st August 2021 ( B.N. ) . 
High Court , Original Side 

By Order , 


Bombay , 
dated 31st July 2021 . 


S. M. KOCHEY , 
Registrar , Original Side , 

High Court , Bombay . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


ORIGINAL SIDE 


( I ) 


No. G / 769 / 821. - Shri Vikas V. Shenoy , Section Officer , borne on the establishment of the 
office of the Official Assignee , High Court , Original Side , Bombay , is hereby promoted and 
appointed as ' Master ( Adm . ) ' in the Pay Matrix of Level S - 23 Rs . 67700-208700 with effect from 
2nd August 2021 on the establishment of Office of the Registrar , Original Side , High Court , Bombay 
until further Orders vice Shri Bhushan S. Tare , Master ( Adm . ) retired on superannuation . 


( II ) 


Shri Manoj D. Mujumdar , Section Officer , borne on the establishment of the office of the 
Registrar , Original Side , High Court , Bombay , presently working on deputation in the Office of 
Special Court , is hereby promoted and appointed as ' Master ( Adm . ) ' in the Pay Matrix of Level 
S - 23 Rs . 67700-208700 with effect from 2nd August 2021 on the establishment of the Registrar , 
Original Side , High Court , Bombay until further Orders vice Smt . Vaishali P. Pandey , Master 
( Adm . ) retired on superannuation 

By order and in the name of the 

Hon'ble the Chief Justice , 


Bombay , 
dated 30th July 2021 . 


S. M. KOCHEY , 
Registrar , Original Side , 

High Court , Bombay . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1201 / 2021 / 1555. — Smt . A. G. Farswani , Principal Judge , Family Court , Thane , shall 
stand retire from Maharashtra State Judicial Service by superannuation w.e.f. 4th August 2021 
( A.O.H. ) by superannuation on attaining the age of 62 years . 


Bombay , 
dated 2nd August 2021 . 


M. W. CHANDWANI , 
Registrar General . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


BOMBAY CITY CIVIL COURT , BOMBAY 


NOTIFICATION 


Read : — ( 1 ) Government Notification Home Department No. 2346/5 ( IX ) , dated 14th August 1948 . 

( 2 ) Section 139 ( c ) of Civil Procedure Code , 1908 . 

( 3 ) This Office Submission dated 2nd August 2021 . 
Office Order No.161 of 2021. - Upon Reading the Government Notification Home Department 
No. 2346/5 ( IX ) , dated 14th August 1948 , Section 139 ( c ) of Civil Procedure Code , 1908 and this Office 
Submission dated 2nd August 2021 , I Shri Shrinivas B. Agrawal , Principal Judge , Bombay City Civil and 
Sessions Court , Gr . Bombay , as " Head of the Department , Do Hereby Appoint the following Superintendents 
and Sheristedars of this Court for the purpose of “ Administering Oath ” to Deponents under Section 139 ( c ) 
of Civil Procedure Code with immediate effect until further Orders : 


Sr. No. 


Name of the Employee 


Officiating as ... 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Superintendent 

-do 


2 


3 


Sheristedar 


4 


-do 


5 


-do 


6 


-do 


7 


-do 
-do 


8 


9 


-do 


10 


-do 


11 


-do 
-do 


12 


13 


-do 


14 


-do 


15 


Smt . Marshaneel Prashant Naringrekar 
Shri Chandrakant Laxman Rane 
Shri Prashant Sharad Zunjarrao 
Smt . Neeta Tulshidas Parab 
Shri Sainath Dattatreya Vaidya 
Smt . Ashwini Anand Rane 
Smt . Shakuntala Vyankatesh Ghanate 
Smt . Sneha Sandeep Monde 
Shri Ravindra Krishna Nijai 
Smt . Apurva Anil Shirsat 
Shri Rajendra Shankar Mule 
Smt . Sharmila Dnyanesh Malvankar 
Smt . Shayni Sanjay Sankhe 
Shri Shamsundar Eknath Kumbhare 
Smt . Rashmi Prashant Rode 
Shri Rajesh Ganpat Naik 
Smt . Jivita Uday Patil 
Shri Prakash Vinayak Warik 
Smt . Anuja Kishor Shinde 
Smt . Manda Mangesh Mayekar 
Smt . Sangita Ganesh Kocharekar 
Shri Sandesh Shantaram Shinde 
Smt . Kshama Rohit Mulik 
Shri Krishna Manohar Parab 
Smt . Sadhana Suyog Apte 
Smt . Reema Ramchandra Parab 
Shri Dhananjay Namdeo Raut 
Shri Jitendra Dilip Nagare 
Shri Sandeep Bhagwan Lawand 


-do 


16 


-do 


17 


Superintendent 

-do 


18 


19 


-do 


20 


-do 


21 


-do 


22 


-do 
-do 


23 


24 


-do 
-do 


25 


26 


-do 
Sheristedar 


27 


28 


-do 


29 


-do 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


Sr. No. 


Name of the Employee 


Officiating as ... 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


30 


-do 


31 


-do 


32 


Superintendent 

-do 


33 


34 


-do 


35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 


Shri Rajendra Dharmaji Chunchekar 
Shri Kishor Bhaskar Achaval 
Smt . Pooja Ganesh Rewane 
Smt . Rasika Rajesh Desai 
Smt . Vrushali Virendra Patil 
Shri Ramesh Dalpat Patil 
Smt . Dipti Dattatraya Goriwale 
Smt . Amruta Avinash Barde 
Smt . Sanika Digambar Satam 
Smt . Anuja Anil Shinde 
Shri Pramod Harishchandra Gosavi 
Smt . Latika Vijay Vaity 
Shri Avdhut Pandharinath Gharat 
Smt . Manali Yeshwant Jadhav 
Shri Milind Chandrakant Dhuri 
Smt . Puja Abhay Patkar 
Smt . Chhaya Chandrashekar Vedak 
Smt . Shama Chandrakant Gujar 
Shri Ganesh Anant Lad 
Shri Vijay Balkrishna Panchal 


-do 
-do 
-do 
-do 
-do 
-do 

-do 
Sheristedar 

-do 
-do 

-do 
Superintendent 

-do 
-do 
-do 


Bombay , 
dated 3rd August 2021 . 


SHRINIVAS B. AGRAWAL , 

Principal Judge , 
Bombay City Civil Court and 
Sessions Judge , Gr . Bombay . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , 


शके १ ९ ४३ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. PLB - 1525 / 2006 / 3914 .- Shri V. S. Sherla , Offg . Private Secretary to the Hon'ble Judge , 
High Court , Appellate Side , Bombay , is granted ( i ) Extension Earned Leave for 04 days from 10th 
March 2020 to 13th March 2020 , ( ii ) Earned Leave for 17 days from 11th May 2021 to 27th May 
2021 and ( iii ) Earned Leave for 05 days from 21st June 2021 to 25th June 2021 . 

Certified that Shri V. S. Sherla , would have continued to officiate as Private Secretary to the 
Hon'ble Judge , High Court , Appellate Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the 
above period . 

No. PLB - 1522 / 2014.- Smt . L. S. Panjwani , Offg . Private Secretary to the Hon'ble Judge , High 
Court , Appellate Side , Bombay , is granted Earned Leave for 01 day on 22nd April 2019 . 

Certified that Smt . L. S. Panjwani , would have continued to officiate as Private Secretary to 
the Hon'ble Judge , High Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during 
the above period . 

No. PLB - 1512 / 2017 .– Smt . A. T. Aswale , Offg . Private Secretary to the Hon'ble Judge , High 
Court , Appellate Side , Bombay , is granted ( i ) Earned Leave 01 day on 20th September 2019 and 
( ii ) Child Care Leave for 19 days from 17th May 2021 to 4th June 2021 . 

Certified that Smt . A. T. Aswale , would have continued to officiate as Private Secretary to 
the Hon'ble Judge , High Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during 
the above period . 

No. PLB - 1510 / 2018.- Smt . Vidya S. Amin , Offg . Private Secretary to the Hon'ble Judge , High 
Court , Appellate Side , Bombay , is granted Earned Leave for 01 day on 8th April 2019 . 

Certified that Smt . Vidya S. Amin , would have continued to officiate as Private Secretary to 
the Hon'ble Judge , High Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during 
the above period . 

No. PLB - 1505 / 2008.- Smt . S. A. Thakur , Offg . Private Secretary to the Hon'ble Judge , High 
Court , Appellate Side , Bombay , is granted Earned Leave for 01 day on 2nd May 2019 . 

Certified that Smt . S. A. Thakur , would have continued to officiate as Private Secretary to 
the Hon'ble Judge , High Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during 
the above period . 

No. PLB - 1501 / 2021 .- Smt . Prachi P. Nandiwadekar , Offg . Private Secretary to the Hon'ble 
Judge , High Court , Appellate Side , Bombay , is granted Child Care Leave for 60 days from 8th 
February 2021 to 8th April 2021 . 


Certified that Smt . Prachi P. Nandiwadekar , would have continued to officiate as Private 
Secretary to the Hon'ble Judge , High Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on 
leave during the above period . 

No. PLB - 1518 / 2017.- Smt . Arti V. Khatate , Offg . Private Secretary to the Hon'ble Judge , 
High Court , Appellate Side , Bombay , is granted Child Care Leave for 26 days from 10th May 2021 
to 4th June 2021 . 


Certified that Smt . A. V. Khatate , would have continued to officiate as Private Secretary to 
the Hon'ble Judge , High Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during 
the above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


No. PLB - 1522 / 2010.- Smt . T. T. Mohite , Offg . Private Secretary to the Hon'ble Judge , High 
Court , Appellate Side , Bombay , is granted Child Care Leave for 30 days from 1st June 2021 to 
30th June 2021 . 


Certified that Smt . T. T. Mohite , would have continued to officiate as Private Secretary to 
the Hon'ble Judge , High Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during 
the above period . 

No. PLB - 1510 / 2012 .- Smt . N. S. Sawant , Offg . Private Secretary to the Hon'ble Judge , High 
Court , Appellate Side , Bombay , is granted commuted Leave for 05 days from 30th March 2021 to 
3rd April 2021 . 

Certified that Smt . N. S. Sawant , would have continued to officiate as Private Secretary to 
the Hon'ble Judge , High Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during 
the above period . 

No. PLB - 1519 / 2015 .- Smt . S. K. Talekar , Offg . Private Secretary to the Hon'ble Judge , High 
Court , Appellate Side , Bombay , is granted commuted Leave for 04 days from 5th July 2021 to 8th 
July 2021 . 

Certified that Smt . S. K. Talekar , would have continued to officiate as Private Secretary to 
the Hon'ble Judge , High Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during 
the above period . 


Bombay , 
dated 5th August 2021 . 


D. S. DESHMUKH , 

I / c Registrar , 
Finance and Budget . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ अ 


२० 


+ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिका - यांच्या रजा , बदल्या , 
नेमणुका , शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे . अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिका - यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
गो . ते . रुग्णालय इमारत , १० वा मजला , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक १५ जुलै २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि -१३२१ / प्र.क्र .१६१ / सेवा - २.- डॉ . संजीव बळवंत वेळंबे , निवासी वैद्यकीय अधिकारी ( बाह्यसंपर्क ) वर्ग -१ , जिल्हा रुग्णालय , 
अहमदनगर हे दिनांक ३० एप्रिल २०२१ ( म.नं. ) रोजी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वि . पुं . घोडके , 
शासनाचे अवर सचिव . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १५ जुलै २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक एमएनए -०६२१ / प्र.क्र .६४ / उद्योग - ९ .- भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील श्री . य . पां . थोरात , कनिष्ठ 
भूवैज्ञानिक ( गट - ब ) प्रादेशिक कार्यालय , औरंगाबाद हे दिनांक ३० जून २०२१ ( म.नं. ) पासून शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत 
आहेत . सदर सेवानिवृत्ती ही मा . उच्च न्यायालय , औरंगाबाद येथे दाखल क्रिमिनल अॅप्लीकेशन क्र.९ ४३ / २०१६ आणि क्रिमिनल अपील 
क्र .७० / २०१६ मधील निर्णयाच्या अधीन आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सगुना काळे - ठेंगील , 
शासनाचे अवर सचिव . 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ जुलै २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक इएसटी -२०२१ / प्र.क्र .११३ / दोन.- श्री . अ . मा . महेशकर हे दिनांक ३० जून २०२१ ( म.नं. ) रोजी विधि व न्याय विभाग , मंत्रालय 
येथून “ कक्ष अधिकारी ” या पदावरून नियत वयोमानानुसार शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वैशाली डिगे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ २१ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
गो . ते . रुग्णालय इमारत , १० वा मजला , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २० जुलै २०२१ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि -१३२१ / प्र.क्र .८१ / सेवा - २.- डॉ . जीवन विठ्ठल पावडे , वैद्यकीय अधिक्षक , ग्रामीण रुग्णालय , लोहा जिल्हा नांदेड हे दिनांक 
३० एप्रिल २०१ ९ ( म.नं. ) रोजी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

वि . पुं . घोडके , 
शासनाचे अवर सचिव . 


विशेष राज्यकर आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे कार्यालय 

३ रा मजला , ई विंग , नवीन इमारत , वस्तू व सेवाकर भवन , माझगांव , मुंबई ४०० ०१० 
क्रमांक राउआ .२०२१ / आस्थापना -२ व ३ / से.नि. / ब - ६५७. - या कार्यालयाच्या संगणकीय सूचीप्रमाणे या विभागातील निम्ननिर्देशित राजपत्रित 
अधिकारी , हे दिनांक ३१ जुलै २०२१ ( म.नं. ) पासून नियत वयोमानानुसार शासन सेवेतून निवृत्त होत आहेत . 


अ.क्र . 
( १ ) 


अधिका - यांचे नाव 

( २ ) 


पदनाम 
( ३ ) 


महाविकास सांकेतांक 

( ४ ) 


R 


३ 


४ 


५ 


१ श्री . मोराळे 

सुभाष गोपीनाथ अपर राज्यकर आयुक्त , ( व्हॅट ) २ , मुंबई 

CST - ADM - G - 002 
२ 

श्री . गोपाले विलास शंकरराव सहायक राज्यकर आयुक्त , ( ड -८०१ ) , नोडल -१ , मुंबई MUM - AST - D - 801 
श्री . देशमुख अनिल पंजाबराव सहायक राज्यकर आयुक्त , ( ड -०० ९ ) , नागपूर 

NAG - VAT - D - 009 
श्री . महाजन प्रल्हाद रामदास राज्यकर अधिकारी , ( क -०१२ ) , नोडल -११ , मुंबई MUM - BCP - C - 012 
श्री . थोरात प्रविण कृष्णा राज्यकर अधिकारी , ( क -२०८ ) , नोडल - ९ , मुंबई 

MUM - VAT - C - 208 
६ श्रीम . देवडेकर विजया आनंद राज्यकर अधिकारी , ( क -०२२ ) , ठाणे 

THA - VAT - C - 022 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन ) नियम , १ ९ ८२ मधील नियम १३५ अन्वये , राजपत्रित अधिका - यांच्या सेवानिवृत्तीची तारीख 
शासकीय राजपत्रात अधिसूचना देण्यासाठी , या कार्यालयाच्या स्तरावरील सदर अधिसूचित , सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत फेरबदल झाल्यास ते 
बदल करण्याच्या अधीन राहून सदर सूची निर्गमित करण्यात येत आहे . 

संबंधित अधिकारी वरील दिनांकास प्रत्यक्षात शासकीय सेवेतून निवृत्त झाले किंवा त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर सेवेत वाढ झाली किंवा कसे याची 
खात्री करून त्यांना कार्यमुक्त केल्याच्या कार्यवाहीचा अहवाल कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्रासहीत विनाविलंब या कार्यालयास पाठवावा , 
जेणेकरून त्यांच्या निवृत्तीची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे सुलभ 

होईल . 
वरील अधिका - यांचे अंतिम वेतन प्रमाणपत्र व महाराष्ट्र कोषागार नियम २३६ चा दाखला ( ना मागणी प्रमाणपत्र ) महालेखापाल , महाराष्ट्र -१ , 
मुंबई , नागपूर -२ यांच्या कार्यालयास परस्पर पाठवावा , तसेच जे अधिकारी शासकीय निवासस्थानात राहत असतील , त्यांच्या निवृत्तीबाबत संबंधित 
कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयात कळवावे व आवश्यक दाखला मागवावा . 

ज्या अधिका - यांबाबत महसूलहानी / विभागीय चौकशी कार्यवाही सुरू आहे किंवा प्रस्तावित आहे , अशा अधिका - यांच्या प्रकरणी होणा - या 
निर्णयाच्या अधिन राहून निवृत्तीवेतन लाभाची कार्यवाही करावी . 

संबंधित अधिका - यांस नियमित सेवानिवृत्तीवेतन व सेवालाभ देण्यास काही कारणास्तव विलंब होणार असल्यास तात्पुरते निवृत्तीवेतन व 
सेवालाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन ) नियम , १ ९ ८२ मधील नियम १२६/१३० नुसार आवश्यक कार्यवाही तात्काळ करावी . 

महालेखापाल , महाराष्ट्र -१ , मुंबई , नागपूर -२ यांच्याकडून अंतिम निवृत्तीवेतन व सेवा लाभाची रक्कम शक्य तितक्या लवकर मंजूर होईल , 
याबाबत कृपया आवश्यक कार्यवाही करावी . 


मुंबई , 
दिनांक २६ जुलै २०२१ . 


महेश कुलकर्णी , 
राज्यकर उप आयुक्त ( आस्थापना ) २ , 

महाराष्ट्र राज्य , मुंबई . 


शके १ ९ ४३ 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
गो . ते . रुग्णालय संकुल इमारत , १० वा मजला , ए विंग , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २ ९ जुलै २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक स्वेसेनि -२०२१ / प्र.क्र .१७ / सेवा -३ .- डॉ . सुहास प्रकाशचंद्र वाघे , वैद्यकीय अधिकारी , सार्वजनिक आरोग्य संस्था , नागपूर , , 
( वेतन स्तर S - २० : रु . ५६१००-१७७५०० ) हे दिनांक ५ एप्रिल २०२१ ( म.पू. ) पासून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वि . ल . लहाने , 
शासनाचे सहसचिव . 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
गो . ते . रुग्णालय इमारत , १० वा मजला , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २८ जुलै २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि -१३२१ / प्र.क्र .१२ / सेवा -२ - डॉ . पांडुरंग बाबासाहेब बुरुटे , सहायक संचालक , आरोग्य सेवा ( अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम ) 
मुंबई ( वेतन स्तर S - २३ : ६७७००-२०८७०० ) हे दिनांक ३० जून २०१८ ( म.नं. ) रोजी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित 
करण्यात येत आहे . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . उमेश ध . राठोड , 
कार्यासन अधिकारी . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक सेनिवे -१३२१ / प्र.क्र .१६ ९ / १ ९ – या विभागातील खालील नमूद अधिकारी दिनांक ३१ जुलै २०२१ ( म.नं. ) पासून शासन सेवेतून 
नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्या आहेत . 


अ.क्र . 


नाव 


पदनाम 


१ 


श्रीमती प्रज्ञा प्रकाश सावंत 


कक्ष अधिकारी 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . शि.निकम , 
कक्ष अधिकारी 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 

नियोजन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ४ ऑगस्ट २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक निविआ -२ ९ २१ / प्र.क्र .२७३ / का -१४२१ . श्रीम . विद्या वासुदेव अरबुणे , संशोधन अधिकारी ह्या दिनांक ३१ जुलै २०२१ ( म . नं . ) 
रोजी शासन सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्या आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


तु . पु . हिर्लेकर , 


शासनाचे अवर सचिव . 


जलसंपदा विभाग 
तिसरा मजला , मुख्य इमारत , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि -२०२१ / प्र.क्र .२०७ / २०२१ / आ ( वर्ग -१ ) .- जलसंपदा विभागातील खालील अधिका - यांनी जुलै , २०२१ मध्ये नियत वयोमानाने 
वयाची ५८ वर्षे पूर्ण केल्यामुळे , ते दिनांक ३१ जुलै २०२१ ( म.नं. ) रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


अ.क्र . 


जन्मदिनांक 


नाव 
( २ ) 


पदनाम व कार्यालय 

( ३ ) 


( १ ) 


१ 


श्री . राजेंद्र अं . शिंपी 


२४ जुलै १ ९ ६३ 


, 


२ 


३ 


. 


अधीक्षक अभियंता , जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ , 
जळगांव , नाशिक . 
अधीक्षक अभियंता , महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ , पुणे 
कार्यकारी अभियंता , दगडी धरण विभाग क्र . २ , नाशिक 
कार्यकारी अभियंता , पाटबंधारे संशोधन विभाग , नाशिक 
सहायक मुख्य अभियंता , गोसीखुर्द प्रकल्प , नागपूर 
कार्यकारी अभियंता , उजनी जलविद्युत विभाग , इंदापूर , सोलापूर . 


श्री . विलास र . लोंढे 
श्री . हेमंत म . खोरगडे 
श्री . सुभाष ना . कोळी 
श्री . मोहन वि . वंजारी 
श्रीम . शुभदा वि . मोरे 


४ 


१० जुलै १ ९ ६३ 
१५ जुलै १ ९ ६३ 
२० जुलै १ ९ ६३ 
१ ऑगस्ट १ ९ ६३ 
३ जुलै १ ९ ६३ 


६ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

सु . गं . गांगरकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


